निरीक्षक (गट-ब), राज्य 
उत्पादन शुल्क या पदावरील 
बदली आदेशात अंशत: बदल. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक- इएसटी- १२१७/प्र.क्र.०७/राउशु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : -०३ मे, २०१७. 


वाचा :- शासन आदेशा क्रमांक:इएसटी-१२१६/प्र.क्र.११८(१)/राउशु-१, दि.१.०७.२०१६ 


आदेशा :- 
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील निरीक्षक, गट-ब या संवर्गात संदर्भिय दि.१.०७.२०१६ च्या 
शासन आदेझान्वये बदलीने श्री.व्ही.बी.निंबाळकर यांना देण्यात आलेल्या निरीक्षक, MS, कुडाळ, 
जि.सिंधुदुर्ग या पदस्थापनेमध्ये अंशात: बदल करून त्यांना आता निरीक्षक, wey, जे.विभाग, मुंबई 
उपनगर या रिक्‍त पदावर पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


२. संबंधित अधिका-यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रूजू व्हावे. आयुक्‍त, राउझु यांनी 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर झाल्याचा अहवाल शासनास तात्काळ पाठवावा. 


सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०५०३१४३६२९१४२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ene Digitally signed by Dilip J Shedmekhe 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Section 
| | Officer, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=5¢22eb48b36977859e2ada92f034598ccObc851 


1f0527da968636a6b9d9e1 OfO, 
serialNumber=5603a7 2ffdb1 ef7b928b7c0a641bd1c8ef4 


b36aa6a8fd21a86271888a24f9803, cn=Dilip J 
Shedmekh 


e 
Date: 2017.05.03 14:38:58 +05'30' 


(दि.ज.रोडमेखे) 
कक्ष अधिकारी, गृहविभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
३. संचालक (अंमलबजावणी व दक्षता) राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, ठाणे. 

५. संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 

६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

७. संबंधीत अधिकारी (आयुक्‍्त,राज्य उत्पादन शुल्क यांचेमार्फत) 

८. मा.मंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. कार्यासन राउशु-१, संग्रहार्थ. 


